आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात उपजीविकेसाठी 
कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरुकता 
अभियान-संकल्प या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेसाठी निधी वितरण 
(केंद्र हिस्सा २२३० ए ३६१) 
(राज्य हिस्सा २२३० ए ३७२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.११(भाग-१)/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०३ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
2) केंद्र शासन, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. F.No.SD-22/§9/2020-IC, 0[.१८.०५.२०२२. 
३) कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाची नस्ती क्र. संकल्प-२०२२/प्र.क्र.७० (भाग-३)/कौठल्य-१. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत Heed विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत अनुसूचित 


जमाती प्रवर्गासाठी अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या उपजीविकेसाठी कौडाल्य संपादन व ज्ञान 


जागरुकता अभियान-संकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा सन २०१८-१९ या वर्षात प्राप्त झालेला परंतु 


अखर्चित निधी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये पुनर्णिवित केलेला आहे. त्यास अनुसरुन या 


योजनेसाठी केंद्र हिस्सा रु.१८९.५७ SRE व समरुप राज्य हिस्सा रु.१२६.३८ लाख इतका निधी वितरीत 


करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून प्राप्त झालेल्या 


प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २२३०, कामगार, 


सेवायोजना व कौशल्य विकास या मुख्य लेखाशीर्षाखाली उपजीविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान 


जागरुकता अभियान-संकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी सन २०१८-१९ या वर्षात प्राप्त झालेल्या 


निधीपोटी वित्त विभागाच्या मान्यतेने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून १०० 


टक्के मर्यादेत केंद्र हिस्सा रु.१८९.५७ लाख व समरुप राज्य हिछ्याकरीता रु.१२५.०० लाख असा एकूण 


रु.३१४.५७ लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.११(भाग-१)/कार्यासन-६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२२-२३ । सदर शासन निर्णयान्वये 
केंद्र/राज्य हिस्सा मधील अर्थसंकल्पीय वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
शिक का २ ३. ||... ee भु 
उपजीविकेसाठी २२३० ए ३६१ ३१- १८९.५७ १८९.५७ 
कौडाल्य संपादन व । केंद्र हिस्सा (०%) | सहायक 
नप elec 2230 ए ३७२ eu 424.00 १२५.०० 
अभियान-संकल्प राज्य हिस्सा (४० %) (ततर 
ga एकूण ३१४.५७ ३१४.५७ 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.३१४.५७ लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी चौदा लाख सत्तावन्न हजार फक्त) 


इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 


यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण 


अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन 


परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 


लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनेहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात Hoo खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 


क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त आदिवासी 


लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.११(भाग-१)/कार्यासन-६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9२४/व्यय-१४, दि.२६.०७.२०२२ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ मधील परिपत्रकातील तरतुदींस 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०३१७१९३८७९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल वा . आदेशानुसार lly signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व Aa, ~KIRAN 2. 010010 वल 
> DEVELOPMENT DEPARTMENT, px Code 
hi 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a9 1 296205b9a87463f8 
31a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11£72524 
ialNumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255A5EBOAO 
DD495EF82F989931088637D8211C0, KIRAN KISANRAO- 
PAW) 
Di 2022.08.04 16:28:00 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, Hated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन H. 248, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


